विदर्भ विकास मंडळास “१६-प्रकाऱने” 
या उद्दीष्टाखाली निधी उपलब्ध करून 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्र. विमंका २०१८/प्र.क्र.२४/का.१४१६ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ: प्रशासकीय अधिकारी, विदर्भ विकास मंडळ, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. 
विवैविमं/आस्था/९१/२०१८, दिनांक ०६ एप्रिल, २०१८ 
शासन आदेठा: 


विदर्भ विकास मंडळाने सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता संदर्भीय पत्रान्वये कळविलेल्या 
मागणीनुसार व अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणाळी (BEAMS) वर उपलब्ध अनुदानाच्या 
मर्यादेत पुढीलप्रमाणे निधी विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे- 


(₹. हजारात) 
उद्दीष्ट वितरित करावयाचा निधी 
१६- प्रकाठने १००.०० 


२. विदर्भविकास मंडळास उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी “ मागणी क्र. ओ-७, ३४५१- सचिवालय 
आर्थिक सेवा, (०३) वैधानिक विकास मंडळे, (०३)(०१) वैधानिक विकास मंडळे, (अनिवार्य(भारित) (३४५१ 
०४४९)” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


3. हा शासन Sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०१०८१६३७२५१०१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Dinitally signed by Vidya 


Hampayya 
Date: 2019.01.08 16:48:14 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 
अपर आयुक्‍त तथा सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर. 


प्रत माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीस्तव: 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. महालेखापाल (१/ २) लेखा परीक्षा, मुंबई / नागपूर 
३. महालेखापाल (१/ २) लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई / नागपूर 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
५. निवड नस्ती, का. १४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


